RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


MIT 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १२९ ] 


मंगळवार , ऑक्टोबर ४ , २०१६/ आश्विन १२ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २५७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६ 

आदेश 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी-२०१५ / प्र.क्र.९ / भाग (१)/( ४) /पं.रां . ५.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ (१९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम (१ ) व (१ अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुएम २०१६ / प्र.क्र . ९९ ( भाग-२)/ नवि-१७, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ ( यात 
यापुढेजिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट- कलम ( १), (१ क ) 
आणि ( २ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे 

महाराष्ट्र शासनाने अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा खुर्द महसुली गावाचे स्थानिक क्षेत्र हे लहान नागरी क्षेत्र 
म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ क चे पोट -कलम (१), (१ ब ) आणि (२) मध्ये तरतूद 

केल्याप्रमाणे 
नेवासा नगरपंचायत या नावाने नगरपंचायत गठित करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरुन महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, असा निदेश देते की , अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा खुर्द महसुली 
गावासंबंधात अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व 
दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक - एमपीएच १९९ ७ /सीआर-६४५ / ५६( ४७), दिनांक २० जुलै १ ९९९ 
यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर नेवासा नगर पंचयातीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २५७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑक्टोबर ४, २०१६ / आश्विन १२, 


शके १ ९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

Dated the 4th October 2016 . 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHAD AND PANCHAYAT SAMITI ACT , 1961. 

No. Zpb -2015 /CR - 9/ part1/( 4 ) PR 5.— Whereas, the Government of Maharashtra , under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUM - 2016 /CR - 99 (part 2 )/UD- 17 , dated 6th 
September 2016 (hereinafter referred to as “ The said Notification ”) issued in exercise of the 
powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341 A of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified 
the local area of revenue village of Nevasa Khurd in Ahmednagar district to be a transitional 
area , for which a Nagar Panchayat as provided in sub - sections ( 1), ( 1B ) and (2 ) of Section 341 A of 
the said Act, by the name of the Nevasa Nagar Panchayat, is constituted ; 

And Whereas, pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets, rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 
1961 (Mah . V of 1962 ) . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( vi) of sub -section ( 2 ) of section 
255 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that 
all the assets , rights and liabilities of the Ahmednagar Zilla Parishad , in respect of the revenue 
village Nevasa Khurd in Ahmednagar District ( including the rights and liabilities under any 
agreement or contractmade by it) shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat 
of Nevasa , on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development 
and Water Conservation Department, No. MPH -1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra, 


SANJAY BANKAR , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


